सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या विनंतीनुसार बदल्या -२०२० 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.३०६/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२० 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ या मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट "अ" यांची स्तंभ (३) मधील त्यांच्या सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणांवरुन स्तंभ 
(४) मध्ये निर्दिष्ट ठिकाणांवर याद्वारे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नाव | सध्याच्या नियुक्तीचे | बदलीने नियुक्तीचे 
क्र. ठिकाण ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
। १. | श्रीमती स्वाती मंगेश शिंदे रत्नागिरी पनवेल जिल्हा रायगड 
२. | श्री. इम्रान नसीर मुजावर रत्नागिरी सांगली शहर 
३. | श्री. विनोद श्रीधर सुर्यवंशी फलटण कोल्हापूर BEX 
४. श्री. राकेश प्रभाकर चौधरी भुसावळ रेल्वे धुळे हहर 
५. | श्रीमती अर्चना आनंद कदम हिंगोली वाई जि. सातारा 
६. | श्रीमती दिपाली सुधाकर गणगणे भंडारा नागपूर 
७. | श्रीमती ज्योती उत्तमराव राऊत नांदेड अमरावती 
८. | श्रीमती भारती गोपालदास पांडे भंडारा नागपूर 
९. | श्रीमती किरण प्रमोद बेडभर मुंबई शिवाजीनगर, पुणे 
। १०. | श्रीमती प्रमिला सुधीर तिबुडे यवतमाळ हिंगणा, जि. नागपूर 
। ११. | श्रीमती अर्चना दिनकर पाटील लातूर कोल्हापूर 
१२. | श्री.दिलीप एस. वनवे रेणापूर केज, बीड 
१३. | श्रीमती ज्योती रामचंद्र इंगळे नांदेड मेढा, सातारा 
१४. | श्रीमती मनिषा अविनाठा गंडले जालना औरंगाबाद 
१५. श्री. आत्माराम किसन पाचरणे सिल्लोड पुणे 
१६. | सौ. उज्वला बाळासाहेब करवते सोलापूर कुरुंदवाड,कोल्हापूर 
१७. | श्रीमती आशा केशवलाल शार्मा धुळे जळगांव शहर 
१८. | श्रीमती अनिता वसंतराव कदम पुणे सांगली 
१९. | श्री. सुनिलकुमार शिवाजीराव गुजर । ओरोस कोल्हापूर हहर 
२०. | श्री. श्रीकांत पोपटराव पोदफुले माळशिरस बारामती, जि. पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.3०६/पोल-१० 


अ. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नाव | सध्याच्या नियुक्तीचे | बदलीने नियुक्तीचे 
क्र. ठिकाण ठिकाण 

२१. | श्री. संतोषकुमार शंकरराव पताळे जत लष्कर न्यायालय, पुणे 
२२. | श्रीमती कल्पना डी. कुर्वे काटोल नागपूर शहर 

२३. | श्री. अमरदीप अशोक चवरे दारव्हा काटोल, जि. नागपूर 
२४. | श्री. विजय पांडुरंगजी सोगे पारशिवणी यवतमाळ 

२५. | श्रीमती रश्‍मी आर. भागवत मुतिजापूर अमरावती शहर 

२६. | श्रीमती संध्या चंद्रदोखर काळे weds कोर्ट, मुंबई | पुणे हहर 

२७. | श्री. समीर मदन बेदरे बीड औरंगाबाद शहर 

२८. | श्री. योगेश विजय कदम वरुड, जि. अमरावती | पुणे 

२९. श्री. योगेश प्रल्हाद मेटकर नांदगांव, नाशिक अमळनेर, जळगांव 
३०. | श्री. धनंजय शिवाजी देवरे अमळनेर, जळगांव  । नांदगांव, नाशिक 
३१. | श्री. शैलेश हिरामण सोनवणे धुळे नाशिक शहर 

३२. श्रीमती अंजुम फिरोज पठाण भोर सातारा शहर 

३३. | श्रीमती पुष्पा जितेंद्र जाधव चिपळूण सातारा शहर 

३४. | श्रीमती प्रिया प्रभाकर मेढे मुंबई जळगांव 

३५. | श्री. शेख वजीद शोख खळील मुंबई जळगांव 

३६. | श्री. सुयोग ढोले देवलापार, नागपूर | MASUR, वर्धा 

३७. | कु. अर्चना साहेबराव महाले अहमदनगर STAG, नाशिक 
३८. | श्री. जीवन निवृत्ती वडेर पंढरपूर नांदेड 

३९. | श्री. दयानंद भानुदास गिते अंबड परभणी 

४०. | श्रीमती वेशाली कोंडबाराव नरवाडे । लातूर हिगोली 

४१. | श्री. विजय बालाजी तोडवाड लातूर नांदेड 


२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय / 
मा. उच्च न्यायाळलय/ मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांचे आदेश / निवडणूक 
आचारसंहिता इत्यादि गोष्टींचा विचार करुन उक्त अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. 

३. बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित सहायक सरकारी 
अभियोक्ता यांनी संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
शासनास न चुकता सादर करावा. 

४. सदर अधिकाऱ्यांना बदली प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.3०६/पोल-१० 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००११८२७२५६०२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
N, 


Kishor Shyamrao १५५५४५४ 


4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31183: 
8f9d61db36e6ca846c% 


B h a | e fa (0 Numb: b889e2fa9e6bfe5e1e58426881bc36b9 
68ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Ki Shyamra ler 


2020.10.01 18:29:44 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (गृह-ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय स्हाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत). 


क! 
छ 


=o 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


